





एनी ओकले 


अचूक निशाणेबाज़ 


एरिक ब्लेर 


मराठी : 
अश्‍विनी बर्वे क| 


एनी ओकल्रेचा जन्म १८६० मध्ये 
झाला.त्यांचं खरं नाव फोबे ऐन मोसी होतं. 
त्या एक प्रतिभाशाली शार्पशूटर 


(अचूक निशाणेबाज़) होत्या. 
त्या पहिल्या अमेरिकी महिला सुपरस्टार 
झाल्या. १९२६मध्ये एनीचा मृत्यू झाला. 





को न त. ओके.) आ ०. कु. । 








जेव्हा एनी ओकली पाच वर्षाची 
होती, तेव्हा तिचे वडील मृत्यू 
पावले. 





एनी भत्रे छोटी होती, पण तिच्या आपल्या कुटुंबाला खेळातून मदत 
डोळ्यात खूप तेज होते. करण्यासाठी एनी शुटिंग शिकली. 





लोकांनी तिच्याद्वारे शिकार झालेत्रे जनावरं खरेदी केली. एनीने त्यातून इतका पैसा मिळवला 
की तिने आपल्या आईसाठी एक फार्म 





जेव्हा एनी केवळ सोळा वर्षाची एनीने एक प्रसिद्ध निशाणेबाज फ्रैक बटलर 
होती, तेव्हा तिने पहिल्यांदा च्या विरोधात नेमबाजी केली 
नेमबाजीच्या स्पर्धेत भाग घेतला. 





फ्रेक छोटी मुलगी म्हणून हसले. 


पण एनीने सगळ्या पंचवीस 
लक्ष्यांवर अचूक गोळी मारली. 
तिचा निशाणा अचूक होता. 


पण फ्रैक चुकले. फ्रैक स्पर्धा हारले. 
पण त्यांनी एनीचे मन जिंकून घेतले. 
लवकरच त्या दोघांनी लग्न केले. 


वि 


व न धु न्कि मि. 
39 भट र ५. 
&.., 1 १ भं | १1 
य 21.18 (१ | 4 ./ रह, >) 
र शर्व, व आ)" / | 
“८? र्व का | 
/८& ध् ५”. चह 

4 र .**«« 
४८ कन क... "१५. 


व 








फ्रेक आणि एनी वेगवेगळ्या 
कार्यक्रमासाठी ट्रिक शुटिंग करू लागले. 


एनीचे कौशल्य बघण्यासाठी 
लांब लांबून लोक येत असत. 


क 
त वी 
१ र र 
७. ' 


2 
र) | ब १्च 
च! 





एका शूटिंग स्पर्धेत एनीला गोळी मारून 
कुत्र्याच्या डोक्यावरचे सफरचंद पाडायचे 


होते. . 





एनी मागे बघून नेम धरू शकत असे 
आणि चालणाऱ्या वस्तूंवर नेम धरू 
शकत होती. 


ती आपल्या लक्ष्याकडे आरश्यातून बघत असे. 





एनीला अजून एक ट्रिक खूप आवडत कधी-कधी एनी घोड्यावर स्वार 
असे. ती हवेत फेकलेल्या नाण्यावर अचूक होवून पण शूटिंग करत असे. 
मेम धरत असे. 





एनीची आवडती ट्रिक जमीनीवर पडण्यापूर्वी ती पत्ताचे 
म्हणजे खेळण्याच्या पत्ता सहा तुकडे करू शकत असे. 


वर नेम धरणे. आय 





एनीला सगळ्या युक्त्या माहीत होत्या आणि सिटिंग बुलने त्यांना "लिटिल शुअर 

तिचे खूप सारे दोस्त होते. एवढंच नाहीतर शॉट" हा सन्मान दिला. 

तर प्रसिद्ध सिओक्स इंडियन चीफ - सिटिंग बुल 

सुद्धा तिचे मित्र होते. बन्द 
र.“ 






> 
रश * 
(28 
ऱ्थ् 

सि 

ऱ््क 


| भी ू 


0. क. 


थोड्या काळानंतर, एनीने बफेलो 
बिलच्या, वाइल्ड-वेस्ट शो मध्ये 
७२२ 


कया विगपतडना अवताना 











एनीने सगळ्या जगाचा दोरा केला. एनीच्या या दौरांमुळे ती मालामाल आणि प्रसिद्ध झाली. 





एनी आपल्या पैशांच्या बाबत उदार एनी ओकल्री छोटी होती, पण तिचं मन 
होती. एकदा तिने टेक्सास मधल्या खूप मोठं होतं. 


सगळ्या मुलांसाठी आईस्क्रीम खरेदी 
केले. 





